स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील ५ नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पांसाठी दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१६/प्र.क्र. ५५/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २ जून, २०१८. 


वाचा: 
१) केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक 7. No. 1/7/2015-SBM-I 
(Computer No. 3104706), दिनांक २२ मे, २०१८. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, 
दिनांक १५.०५.२०१५ 
शासन निर्णय: 


देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना 
स्वच्छ व चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची 
आणि या शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या Bes केंद्र 
शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान APR)” ची अंमलबजावणी सुरु केळी आहे. या अभियानाच्या 
धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पाचगणी, महाबळेश्वर, विटा, उमरेड व मलकापूर (जि. सातारा) 
या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
निधी वितरीत करण्यात आला होता. सदर निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनास सादर केल्यानंतर केंद्र शासनाने दुसऱ्या हप्त्याचा रुपये १,३८,२५,२८०/- एवढा निधी 
राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने उपरोक्‍त नमूद नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी वितरीत 
केलेला दुसऱ्या हप्त्याचा निधी रुपये १,३८,२५,२८०/- (रूपये एक कोटी अडतीस लक्ष पंचवीस हजार 
दोनशे ऐंशी फक्त) वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१६/प्र.क्र.५५/नवि-३४ 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
क्र. आलेली निधी रूपये 
| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १,३८,२५,२८०/- 


१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (co) (७८) स्वच्छ भारत | (रूपये एक कोटी अडतीस 
अभियानांतर्गत नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, | लक्ष पंचवीस हजार 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत दोनशो ऐंशी फक्‍त.) 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी 
सदर रकमेचे देयक तयार करावे व ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर 
करून सदर निधी आहरित करून PASS प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थानिहाय वाटप, शासन स्वतंत्र आदेशान्वये करून देईल. त्यानुसार या निधीचे वितरण 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्याची कार्यवाही राज्य अभियान संचालकांनी करावी. 


षु. सदरचा are निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.४६९/ अर्थ-३ 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द< शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये ३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त ATS 
असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १, २, ३, ५, ६, ७ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमुद करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्थित योजना नाही, 
तथापि केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ- 
३०७/अर्थोपाय, दिनांक २८/०५/२०१८ अन्वये करण्यात आली आहे. 


टू शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ 
एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी 
सुचीमधील अनुक्रमांक १, २, ४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर 
अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक ३, व अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू 
नाही. 


र. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 

मधील ६ क अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार 

प्रापत झाले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये रुपये १,३८,२५,२८०/- निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१६/प्र.क्र.५५/नवि-३४ 


१०. सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-३०७/अर्थोपाय, 
दिनांक २८/०५/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०२१७२८४७२६२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Sudhakar Dnyandeo Bobad 
al 


Sudhakar : 
Drnyandeo Bobade क दाणा Bove 


Date: 2018.06.02 17:29:46 +05'30' 


tt ban 
‘ment, postalCode=400032, 


(सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. 
. निवडनस्ती, नवि-३४. 


मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


